RNI No. MAHBIL/ 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ३, अंक २४ ] 


मंगळवार , डिसेंबर १२, २०१७ / अग्रहायण २१, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ६५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १२ डिसेंबर , २०१७ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र 
विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L.A. BILL No. LXVII OF 2017 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE 
PANCHAYATS ACT AND TO REPEAL THE MAHARASHTRA VILLAGE 
PANCHAYATS (PAYMENT OF LUMP -SUM CONTRIBUTION BY 

FACTORIES IN LIEU OF TAXES) RULES, 1961 . 

सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६७. 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी 

सुधारणा 

आणि महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत 
( कारखान्याकडून करांऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देण्यासंबंधी ) नियम , १९ ६१ 

याचे निरसन करण्याकरिता विधेयक . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा 
आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( कारखान्याकडून करांऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देण्यासंबंधी) नियम , 
१९ ६१ याचेनिरसन करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, आता, भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील 
अधिनियम करण्यात येत आहे 

१ . (१ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा ) आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( कारखान्याकडून संक्षिप्त नाव व 
करांऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देण्यासंबंधी) नियम (निरसन ) अधिनियम , २०१७, असे म्हणावे . प्रारंभ . 
( २) तो , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , नियम करील अशा दिनांकास अंमलात येईल. 

( १ ) 
एचबी -१६२९-( १ ) 


१ ९ ५ ९ चा 

३ . 


भाग पाच - ६५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १२ , २०१७ / अग्रहायण २१ , शके १९ ३९ 


१ ९ ५ ९ चा 
३ . 


सन १ ९ ५ ९ चा 

२ . महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात 
अधिनियम क्रमांक ३ 

आला आहे ) याचे कलम १२५ वगळण्यात येईल. 
याचे कलम १२५ 

वगळणे. 
सन १ ९ ५ ९ चा 

३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७६ च्या , पोट-कलम ( २) मधील, खंड ( सत्तावीस) वगळण्यात येईल . 
अधिनियम क्रमांक 

३ याच्या कलम 
१७६ ची सुधारणा . 
निरसन व व्यावृत्ती . 

४ . ( १) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( कारखान्याकडून करांऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्यासंबंधी) 
नियम, १ ९ ६१ , याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे . 


( २ ) मुख्य 


अधिनियमाचे कलम १२५ वगळण्यात आले असले आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( कारखान्याकडून 
कराऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्यासंबंधी) नियम , १९ ६१ निरसित झाले असले तरीही, त्या अनुषंगाने 
करण्यात आलेले किंवा निष्पादित करण्यात आलेले करार हे, त्या करारात नमूद करण्यात आलेल्या कालावधीकरिता 
विधिग्राह्य असतील आणि नंतर संपुष्टात येतील : 


~ 


परंतु , 

( एक ) जर करार अंमलात असतानाच्या कालावधीत पंचायत , मुख्य अधिनियमानुसार आणि त्याखाली 
करण्यात आलेल्या नियमांनुसार कोणतेही नवीन कर लादील, किंवा 

( दोन ) जर भोगवटादार आपल्या जागेत कोणत्याही नवीन इमारतीचे बांधकाम करील किंवा कोणत्याही 
विद्यमान इमारतीमध्ये पूर्ण फेरबदल करील , 


तर, त्याबाबतीत स्वतंत्रपणे कर, बसविण्यात येईल व तो गोळा करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १२ , २०१७ / अग्रहायण २१ , शके १९ ३९ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचेनिवेदन 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९ ५ ९ चा ३) याच्या कलम १२४ मध्ये, पंचायतीने कर व फी बसवण्याची 
तरतूद आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम १२४ अन्वये, निर्गमित केलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम , 
१ ९ ६० अन्वये ग्रामपंचायतींद्वारे कर बसविला जातो व तो वसूल केला जातो. महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, ग्राम 
विकास विभाग, क्रमांक व्हीपीएम . २०१५ / प्र.क्र . १४० /पंरा-४( २२), दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अनुसार महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० यात सुधारणा करण्यात आली आहे आणि तेव्हापासून मालमत्ता कर हा , 
भांडवली मूल्याच्या 

आधारे बसविण्यात येत आहे. उक्त अधिसूचनेपूर्वी, औद्योगिक वापरासाठीचा कराचा दर हा , 
निवासी वापरासाठीच्या कराच्या दुप्पट दराने बसविला जात होता आणि उक्त अधिसूचनेनंतर, तो निवासी वापरासाठीच्या 
कराच्या दराच्या १.२० इतक्या दराने बसविण्यात येत आहे . 

२ . उक्त अधिनियमाच्या कलम १२५ मध्ये, पंचायतीकडून बसविण्यात येणा- या करांऐवजी कारखान्यांकडून 
ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान स्वीकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणून, पंचायतीने बसविलेल्या 
सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही करांच्याऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान स्वीकारण्यासाठी पंचायतीला, 
राज्य शासनाच्या मंजुरीने कोणत्याही कारखान्याशी करार करण्याचा अधिकार प्रदान केलेला होता. 

मालमत्ता कर हा , ग्रामपंचायतीचा मुख्य महसुली स्त्रोत आहे. त्याबाबतीत पंचायतीचा महसूल यथोचितरीत्या 
वसूल केला जातो आणि विविध उद्योगांना देण्यात येणा- या वागणुकीमध्ये भेदभाव होणार नाही याची सुनिश्चिती 
करण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२५ च्या तरतुदी, आणि कलम १७६ च्या पोट - कलम ( २ ) चा 
खंड ( सत्तावीस) वगळणे, आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( कारखान्यांकडून करांऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान 
देण्यासंबंधी ) नियम , १९ ६१ याचे निरसन करणे इष्ट वाटले. 

३. वरील उद्दिष्ट्ये साध्य करणे हा , या विधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ५ डिसेंबर , २०१७. 


पंकजा मुंडे, 
ग्रामविकास मंत्री. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १२ , २०१७ / अग्रहायण २१ , शके १ ९ ३९ 


, 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 
या विधेयकात , वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहे : 

खंड १(२ ).- या खंडान्वये, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , नेमून देईल अशा दिनांकास 
हा अधिनियम अंमलात आणण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 
२ . 

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा वर उल्लेखिलेला प्रस्ताव सामान्य स्वरूपाचा आहे . 


विधान भवन : 
नागपूर . 
दिनांक १२ डिसेंबर , २०१७ . 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र 

विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


